प्रत, 


राज्यपुरस्कृत प्रमोद महाजन कौशल्य व 
उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत “प्रमोद 
महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रां“च्या 
प्रभावी अंमलबजाणीकरीता “राज्य सनियंत्रण 
समिती” ची स्थापना करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
कौडल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक : कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१४१-भाग- ४/कौडशल्य-१ 
२रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०२३. 


) कौ.वि.व उ.वि., शा. नि.क्र. कौविउ-२०१५/प्र.क्र.१९५/रोस्वरो-१, दिनांक ०३/०८/२०१५. 

) कौ.वि.व उ. विभाग, शा. नि.क्र. कौविउ-२०१५/ प्र.क्र.१२२/ रोस्वरो- १, दिनांक ०२/०९/२०१५ 
3) OAS. व ना.वि. शक्‍ती प्रदत्त समिती बैठक दि. १५ एप्रिल, 2023 इत्तिवृत्त दि. २२ एप्रिल, २०२३. 

) म.रा.कौ.वि.सोसायटी यांचे पत्र क्रमांक ॥॥७5)5/ २॥॥<५॥//॥/२०२३२-४/६२३६, दिनांक २२/०६/२०२३. 

) कौ.रो.उ.व ना. विभाग, शा.नि.क्र. कौविउ- २०२३/प्र.क्र.१०५/कौऱल्य-१/दिनांक २७ जुले,२०२३ व 
शासन शुद्धीपत्रक दिनांक १६ ऑक्टोंबर, 2023 

६) मा.मंत्री, कौ.रो.उ. व ना. यांचे पत्र क्र. २०६/२०२३, दिनांक १८ ऑक्टोंबर, २०२३ व दिनांक २५ 

ऑक्टोंबर,२०२३. 

७ कौ.रो.उ.व ना. विभाग, शा.नि. क्र. कौविउ- २०२३/प्र.क्र.६/कौडल्य-१/दिनांक १८ ऑक्टोंबर, 2023 

शासन पूरकपत्र :- 
राज्यपुरस्कृत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियानांतर्गत “प्रमोद महाजन 

ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र” निर्माण करण्यास सं.क्र.५ येथील दिनांक २७ जुले, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर “प्रमोद महाजन ग्रामीण Hlared विकास केंद्रां* च्या 
WA व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य स्तरावर मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली “ राज्य सनियंत्रण 
समिती” सं.क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये श्री. आनंद 
मापुस्कर, दादर (पश्चिम), मुंबई यांच्या नावाचा “अशासकीय सदस्य” म्हणून समावेश करण्यास या शासन पूरक 
पत्राद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर WNT पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३११२०१६५६२२६५०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MITHUN MOHANRAO SALUNKHE 
M IT H U N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTERPREUNERSHIP AND INNOVATION 


DEPARTMENT, 


MO H AN RAO 2.5.4.20=eb410b645758d07ea6303743e3a96F1 2f7b5ea5c78305a 
'3546F1b0Sa4d188d9, postalCode=400032, st=Maharash 
INumber=928224E8C07FOGFOA63241EEC16360F9961117B3 
DFDA771ED6746D1433BSEA7A, cn=MITHUN MOHANRAO 
SALUNKHE ace 
Date: 2023.11.20 17:03:16 +05'30' 
(मिथुन साळुंखे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः कौविउ-२०२३/प्र.क्र.१४१-भाग- ४/कौशल्य-१ 


४. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 

६. सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

८. अ.मु.स. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्त, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, कोकण भवन, मुंबई. 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, मुंबई. 

११. सर्व विभागीय आयुक्‍त(महसूल)/सर्व जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 
१२. सहायक संचालक (लेख), Hcy विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, कोकण भवन, मुंबई. 
१३. कोषागार कार्यालय, मुंबई/नवी मुंबई. 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे. 

१६. अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

१७. कक्ष अधिकारी , प्रशा-३, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. निवड नस्ती (कौशल्य-१), कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


